भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी 
गडचिरोली जिल्ह्यातील कामांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४१८/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक:- ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. 
सदर योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
घटकांसाठी कार्य करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक 
दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांचा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, 
विपऱ्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये 
करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२४-२५ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद रुपये ५००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना व 
त्याकरिता १० टक्के निधी रुपये ५०.०० लक्ष वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्विन यंत्रणेकडुन सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४१८/अजाक 


३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे अक्षांश व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 
करुन ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन यंत्रणेने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 
४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे 
करणे शक्य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा 
बदल करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 
६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतीळ sa 
कामांना निधी वितरित केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक 
०९ मार्च, २०१८, दिनांक २८ जुले, २०२१ व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ या मधील अटी/शरर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत संबंधीत जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 
९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२४-२५ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 

मागणी क्रमांक एन-३ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
राबविणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 

२२२५ एफ ०८५ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४१८/अजाक 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७१३०६३२२०२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 
११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली 
१२. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, नागपूर 
१३. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, गडचिरोली, 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४१८/अजाक 


शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४१८/अजाक, दि. ०७ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
= कामाचे नाव मंजूर निधी वित तिथी 
क्र. (१०%) 
१ मौजा नवेगाव ग्रां. पं. मुरखळा (नवेगाव) येथे बौध्द विहाराच्या see oa 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. जि. गडचिरोली न न 
मौजा ग्रा. पं. पोटेगाव येथे श्री लोमश कुकूडकर ते श्री ज्ञानेश्वर 
२ | मुजूंमकर यांचे घरापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला बंदिस्त नाली ११.८० १.१८ 
बांधकाम करणे. ता. जि. गडचिरोली 
मौजा नवेगाव (सुयोगनगर)ग्रां. पं. मुरखळा (नवेगाव) येथे श्री मनोहर 
3 | निमजे ते श्री कैलास उंदीरवाडे यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड | ११.८० १.१८ 
बांधकाम करणे. ता. जि. गडचिरोली 
मौजा मुडझा टोली ग्रां. पं. मुडझा येथे श्री गोकुळ गोवर्धन ते श्री 
४ | आशिष गोवर्धन यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड व मोरी बांधकाम करणे. | ११.८० १.१८ 
ता. जि. गडचिरोली 
मौजा ग्रा. पं. बाम्हणी येथे बौध्द विहाराच्या परिसरात पेव्हर ब्लॉक 
५ बसविणे. ता. जि. गडचिरोली य वडी 
मौजा नवेगाव ग्रां. पं. मुरखळा (नवेगाव) येथे श्री कुंभारे ते श्री सहारे 
६ यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड बांधकाम करणे. ता. जि. गडचिरोली गम bes 
मौजा ग्रा. पं. पोटेगाव येथे श्री ज्ञानेश्वर मुजूंमकर ते श्री देवाजी 
७ | बांबोळे यांचे घरापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला बंदिस्त नाली ११.८० १.१८ 
बांधकाम करणे. ता. जि. गडचिरोली 
मौजा मारकबोडी ग्रा.प.डोंगरगांव येथे श्री विश्वनाथ खोब्रागडे ते श्री 
८ | सुरेंद्र पेंदाम यांच्या घराकडे जाणा-या रस्त्यावर सी.सी.रोड ५.०० ०.५० 
बांधकाम करणे.ता.जि.गडचिरोली 
मौजा ग्रा. पं. शिवणी येथे मेन रोड ते श्री जागेश्वर दुधे यांचे घरापर्यंत 
गी सी.सी.रोड व बंदीस्त नाली बांधकाम करणे. ता. जि. गडचिरोली ग a 
मौजा ग्रा.प. अडपल्ली येथे पंचशिल बौध्द विहाराच्या परिसरात : 
se पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. जि.गडचिरोली = “aK 
मौजा मुडझा टोली ग्रा. पं. मुडझा येथे आंबेडकर चौकात ध्वजाच्या 
११ | सभोवताल संरक्षक भिंत व पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. जि. ११.८० १.१८ 
गडचिरोली 
वे मौजा नवेगाव ग्रां. पं. मुरखळा (नवेगाव) येथे श्री सहारे ते श्री पिल्लारे ons वा 
यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड बांधकाम करणे. ता. जि. गडचिरोली न न 
मौजा ग्रा.प. अडपल्ली येथे श्रीमती शोभा विनायक तावाडेते श्री 
१३ | जनार्दन गोवर्धन यांचे शोतापर्यंत सी.सी. रोड बांधकाम करणे. ता. ११.८० १.१८ 
जि.गडचिरोली 


VARSHA 
DESHMUKH 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४१८/अजाक 


१5 


मौजा विश्रामपुर ग्रा. पं. मेंढा येथे श्री बाळु मेश्राम ते श्री धनराज 
उंदीरवाडे यांचे घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे. ता. जि. 
गडचिरोली 


५.०० 


०.५० 


१५ 


मौजा विश्रामपुर ग्रा. पं. मेढा येथे श्री धनराज उंदीरवाडे ते श्री 
सुखदेव साखरे यांचे शेतापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे. ता. 
जि. गडचिरोली 


५.०० 


०.५० 


१६ 


मौजा ग्रा. पं. शिवणी येथे आंबेडकर चौक ते श्री पिताबंर दुर्गे यांचे 
घरापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला नालीवर Hise Herd 
बांधकाम करणे. ता. जि. गडचिरोली 


५.०० 


०.५० 


१७ 


मौजा कळमटोला ग्रा. पं. भिकारमौशी येथे आंबेडकर ध्वजाच्या 
सभोवताल सी. सी. रोड व पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. जि. 
गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


१८ 


मौजा ग्रा.प. अडपल्ली येथे शाक्य बौध्द विहाराला संरक्षक भिंतीचे 
बांधकाम करणे. ता. जि.गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


१९ 


मौजा कळमटोला ग्रा. पं. PRA येथे श्रीमती रसिका 
जांभुळकर ते श्री नागो नंदेश्वर यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड बांधकाम 
करणे. ता. जि. गडचिरोली 


११.८० 


२० 


मौजा ग्रा. पं. बाम्हणी येथे बौध्द विहाराच्या समोरील बाजुस संरक्षक 
भिंतीचे बांधकाम करणे. ता. जि. गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


२१ 


मौजा कळमटोला चक ग्रा. पं. भिकारमोौशी येथे श्री GAs वाघमारे 
ते श्री वामन उईके यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड बांधकाम करणे. ता. 
जि. गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


२२ 


मौजा भगवानपुर ग्रा. पं. बाम्हणी येथे श्री विलास सहारे ते श्री 
लक्ष्मण SAIS यांचे घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे. ता. 
जि. गडचिरोली. 


११.८० 


२३ 


मौजा कळमटोला चक ग्रा. पं. भिकारमौज्ी येथे श्री तेजराव टेभुर्णे ते 
श्री वामन उईके यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड बांधकाम करणे. ता. जि. 
गडचिरोली 


११.८० 


२४ 


मौजा नवेगाव ग्रा. पं. मुरखळा (नवेगाव) येथे श्री थोरात ते श्री सिडाम 
यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे. ता. जि. गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


२५ 


मौजा नवेगाव ग्रा. पं. मुरखळा (नवेगाव) येथे श्री विक्रांत मेश्राम 
यांच्या घराच्या बाजुला ग्रा. पं. ओपन स्पेसमध्ये संरक्षक भिंतीचे 
बांधकाम करणे. ता. जि. गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


२६ 


मौजा नवेगाव ग्रा. पं. मुरखळा (नवेगाव) येथे MIDC मेन रोड ते श्री 
dere साहेब यांच्या घरपर्यंत सि. सि. रोड बांधकाम करणे. ता. जि. 
गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४१८/अजाक 


२७ 


मौजा महावाडा नं. २ ग्रा.पं. चिंगली येथे श्री पितांबर म्हशाखेत्री ते 
मेन रोडकडे जाणा-या रस्त्यावर सी.सी.रोड बांधकाम करणे. 
ता.धानोरा जि.गडचिरोली 


११.८० 


२८ 


मौजा ग्रा. पं. भेडाळा येथे श्री आदर्श उंदीरवाडे ते श्री निलकंठ 
वालदे यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड बांधकाम करणे.ता.चामोर्शी जि. 
गडचिरोली 


११.८० 


२९ 


मौजा ग्रा. पं. भेडाळा येथे श्री दुर्वास म्हशाखेत्री ते श्री पत्रू उंदीरवाडे 
यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड बांधकाम करणे.ता.चामोर्शी जि. 
गडचिरोली 


११.८० 


३० 


मौजा ग्रा. पं. अनखोडा वार्ड क्र. १ येथे अनुसूचित जाती वस्तीत 
सभागृहाचे बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली. 


११.८० 


२१ 


मौजा ग्रा. पं. अनखोडा वार्ड क्र. ३ येथे अनुसूचित जाती वस्तीत 
वाचनालयाचे बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली. 


११.८० 


३२ 


मौजा ग्रां. पं. नवेगांव माल येथे श्री कुमार वाळके ते अंगनवाडी 
क्र.०२ पर्यंत बंदीस्त नाली बांधकाम करणे. ता.चामोर्शी जि. 
गडचिरोली 


११.८० 


33 


मौजा ग्रां. पं. नवेगांव माल येथे श्री रवींद्र लाटेलवार ते श्री दामोधर 
बोलीवार यांचे घरापर्यंत सी.सी.रोड बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी 
जि. गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


२5 


मौजा ग्रां. पं. मार्कडा (कं.) येथे मेन रोड ते श्री कुभांरे सर यांच्या 
घरापर्यंत बंदीस्त नाली बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी जि. 
गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


34 


मौजा ग्रा. पं. आष्टी वार्ड क्र. १ येथे अनुसूचित जाती वस्तीत 
सभागृहाचे बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


३६ 


मौजा ग्रां. पं. मार्कडा (कं.) येथे श्री सचिन डोलींकर ते श्री सुनिल 
खोब्रागडे यांच्या घरा पर्यंत बंदीस्त नाली बांधकाम 
करणे.ता.चामोर्शी जि. गडचिरोली 


११.८० 


30 


मौजा ग्रा. पं. ठाकरी येथे अनुसूचित जाती वस्तीत सभागृहाचे 
बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली 


११.८० 


२८ 


मौजा ग्रा. पं. आमगाव येथे अनुसूचित जाती वस्तीत सभागृहाचे 
बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


38 


मौजा कार्कापल्ली ग्रा. पं. मारोडा येथे श्री रविंद्र कोसमकर ते श्री 
उमाजी गायकवाड यांचे घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे. ता. 
चामोर्शी जि. गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


Yo 


मौजा रेखेगाव ग्रा. पं. विसापुर (रै) येथे श्री गौतम वाळके ते श्री 
इंद्रजित वाळके यांचे घरापर्यंत सी. सी. रोड व बंदिस्त नाली 
बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली 


११.८० 


१.१८ 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४१८/अजाक 


मौजा जानाळा (तु. ग्रा. पं. भाडभिडी (बी.) येथे श्री शामराव 
४१ | पेदापल्लीवार ते चौका पर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे. ता. ११.८० १.१८ 
चामोर्शी जि. गडचिरोली 
मौजा ग्रा. पं. विसापुर (रे) येथे संविधान चौक ते श्री खोब्रागडे यांचे 
४२  आवारापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी जि. ११.८० १.१८ 
गडचिरोली 
. मौजा ग्रा. पं. कुनघाडा (रे) येथे श्री सुभाष मेश्राम ते मेन रोड पर्यंत का ”~ 
सी. सी. रोड बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली न न 
मौजा ग्रा. पं. कुनघाडा (रे) येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
४४ | सभामंडपाच्या सभोवताल संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे. ता. ११.८० १.१८ 
चामोर्शी जि. गडचिरोली 
मौजा ग्रा. पं. रामाळा येथे पंचशिल चौक ते श्रीमती इंदुबाई देवतळे 
४५ यांचे घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे. ता. चामोर्शी जि. ११.८० १.१८ 
गडचिरोली 
मौजा माडेमुधोली ग्रा. पं. हळदवाही येथे श्री त्रिसरन डोंगरे ते श्री 
४६ | राजु पेरगुरवार यांचे घरापर्यंत सी. सी. रोड व मोरी बांधकाम करणे. | ११.८० १.१८ 
ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली 
एकुण ५००.०० ५०.०० 
VARSHA 
DESHMUKH 
(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


